महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगास, (2234- 
ए-३११) या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेली ७० % तरतूद 
वितरीत करणेबाबत. (अनिवार्य) 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०१८/ प्र. क्र.३७/ का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ एप्रिल, २०१८ 


वाचा- १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, 
दि.०२.०४.२०१८ 
2) महिला व बाळ विकास विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. बीजीटी-२०१८ / प्र.क्र.३३ / 
का-४, दि.०५.०४.२०१८ 
३) अवर सचिव तथा प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण 
आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. बाहआ-२०१८/अनुदान वितरण/२०१८-१८/ ५०६, 
दि.१८.०४.२०१८ 


शासन निर्णय- 


मागणी क्र. एक्स-१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२-समाजकल्याण,१०२-बालकल्याण 


(०१)(०५) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना (अनिवार्य) (२२३५-ए-३११), ३१ सहाय्यक 


अनुदाने (वेतनेतर) व ३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
एकूण रु.१,०३,८६,०००/- (रुपये एक कोटी तीन लाख शहाएऐंशी हजार फक्त) एवढी तरतूद अर्थसंकल्पीत 


केली आहे. वाचा क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये वित्त विभागाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत 


केलेल्या तरतूदीपैकी ७० % तरतूद वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिली आहे. सदर तरतूद (२२३५-ए-३११) 
या लेखाशीर्षाखाली पुढील प्रमाणे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
Suny उद्दिष्ट सन २०१८-१९ मूळ सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पीत तरतूद वितरीत करावयाची ७०% तरतूद 
२ ३ 1४ | 
२२३५-ए-३११ । ३१, सहाय्यक अनुदाने १४६८ १०२७.६ 
(वेतनेतर) 
३६, सहाय्यक अनुदाने ८९१८ ६२४२.६ 
(वेतन) 
एकूण- 1 - | १,०३,८६ ७२७०.२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०१८/ प्र. H.30 / का-९ 


२. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.४ येथे दर्शविण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका 
व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि.०२ एप्रिल, २०१८ च्या 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक 
अधिकारी म्हणुन आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. 
३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ च्या 
परिपत्रकातील परिच्छेद क्र. ७ व त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या या आदेशास लागु होणा-या अटींची 
पुर्तता होत असल्याने, विभागाच्या स्तरावरुन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०३१४५१५७७७३० असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
p r ati b h a S a nj ay a gee cis es a 


Child Development Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


bs 2.5.4.20=b473b4ee37ba1cee5a359333e2009303b1 70cfa656 
h a U h a rl f3ab1231d2ba1fbf6e04cf, cn=Pratibha Sanjay Chaudhari 


Date: 2018.05.03 14:53:32 +05'30' 


(प्रतिभा चौधरी ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

८. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती (का-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


